शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-७५/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २९ जून, २०२२ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८१/का-९, 
दि.३१/०३/२०२२. 


शासन शुद्धीपत्रक - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.२येथील 
अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर महानगरपालिकेकरीता क्र.११येथे खालील विकास काम मंजूर 
करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र । जिल्हा मनपा क्रमांक | विकास काम मंजूर निधी 
(रुपये लक्ष) 


२ अहमदनगर | अहमदनगर हि १ अहमदनगर मनपा हदीतील प्रभाग 
क्र.१३ मधील दर्गाह दायरा शाह ARG | ७५.०० 
जहॉगीरदार कब्रस्तान येथे संरक्षण भिंत 
बांधणे व विकसित करणे 


उपरोक्त मंजूर विकास कामात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | जिल्हा मनपा क्रमांक | विकास काम मंजूर निधी 
(रुपये लक्ष) 


२ अहमदनगर | अहमदनगर 7 q अहमदनगर महानगरपालिका हदीतील 
प्रभाग क्र.३ मधील पिर सरकार हजरत | ७५.०० 
शाह शरीफ दर्गा दायरा ट्रस्ट बी ११७ 
कब्रस्तान येथे संरक्षण भिंत बांधणे व 
विकसित करणे. 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही 
करावी. 

8. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२९१७३७४३१७१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT 
DADASAHEB ANDHARE 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-७५/का-९ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 

६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/आयुक्‍त, महानगरपालिका, अहमदनगर. 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


